उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या 
अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक 
केंद्र, नांदेड येथील ९४ अस्थाई पदे पुढे चालु 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.८६/आरोग्य-४ 
qo वा मजला, कॉम्पलेक्स बिल्डींग, 
जी.टी.हॉस्पिटलळ आवार, मुंबई. 
तारीख: Qo एप्रिळ, २०१८. 


वाचा 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/२०१८-१९/लातुर/अपदे/२२५२-५३/१८, दि.०३.०३.२०१७. 
२) शासननिर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.४४/आरोग्य-४, दि.३०.०१.२०१८. 
३) शासननिर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, 
नांदेड येथील ९४ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.३०.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील स्त्री रुग्णालय व 
नवजात अर्भक केंद्र, नांदेड येथील यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ९४ अस्थाई पदांना 
खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 

मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 


समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 


प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


सदर पदांवरील खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष 
“२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.८६/आरोग्य-४ 


दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील 


अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१२४०१३०९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c947 
03436c07cda664672d20607766dc59d345b 


serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V eC 9fa2e5835af215c6a80eae8F70eaf87b0cf68 

१6३, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2018.04.20 12:39:33 +05'30' 


(प्रमो.बळकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा ) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई. 


. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 


सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 


१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नांदेड 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


ह, 


¥ 


& विवरण पत्र -अ 4 


अस्थाई पदे दि.०८.०३.२०१८ A २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी पुढे “.लू ठेवण्याचा प्रस्ताव 


स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, नांदेड जि.नांदेड 


ज्या शासकीय war तारखे याखुन 
पद आदेशान्वये शेवटी पदे | पदे पुढे चालू 
wow ee पुढे चालू ठेवली त्याचा | ठेवावयाची आहेत ॥ 
शा.नि.कृ.दिनांक तो दिनांक 
मानी 
वैद्यकीय अधिकारी 
(स्त्री रोग प्रसुती तज्ञ ) 
वर्ग- १ 
वैद्यकीय अधिकारी FRE SPER 
(बालरोग तज्ञ) वर्ग-१ “nes 


तात्पुरती पदे/पदनाम ज्या 
शासन निर्णयाने निर्माण केली 
त्याचा शा.नि.कृ.दिनांक 


पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
आवश्यकता व स्पष्टीकरणे 


१५५६ ००-३९ १ ० ०- 
६६०० 


t 
वैद्यकीय अधिकारी 
(बधिरीकरण तज्ञ) वर्ग-१ 


१५६००-३९ १००- 
६६०० 


मुख्य लेखाशिर्ष/गौण शिर्ष 


खाटाच्या स्त्री 
२२१० बै.सेवा aan मागणी कृ iis 


रुग्णालयाकरिता शासनाने शा. 


०१ नागरी आरोग्य सेवा विषय ie 
a at fa ar fre. क्षः १५६००-३९ १००- wm frm. चिकित्सा संकेतांक कृ. ११०/०६ wy 
& -किरण शास्त्रज्ञ वर्ग-१ ° 
js स्त्रीरुनां२० 8 e/TH LL a अपदे-२० १७/प्र.क. | दि. १.३.१८ | पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना sae save पूज 
आ-४ मंत्रालय मुंबई ३२ यमय afro ४४/आरोग्य-४ दिनांक पासुन २२१००२२६ राज्य दि wate Gude 
दि.०५.०१.१२ १५६१० ०-३९ १००- 86-११ १९ योजनांतर्गत योजना क Sa ae 
(बधघिरीकरण शास्त्रज्ञ) R 69-4 केलेली अधिकारी/कर्मचारी 
५४०० (०६)(०१) मुफसल क्षेत्रातील 
वर्ग-२ यांची ९४ पदे पुढे चालु ठेवणे 
अध्यापनेत्तर शासकीय लिहित 090..151/*५ 
वैद्यकीय अधिकारी cache wal रुग्णालय व दवाखाने री 
(स्त्री रोग प्रसुती तज्ञ ) 


५४०० 
वर्ग-र 


वैद्यकीय अधिकारी ००५ 
(बालरोग तज्ञ) वर्ग-२ hata 

वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ १५६० ०-३९ १० ०- 
५४०० 

oer अधिसेविका ९ ३० ०-३४८ ० ०-४ 
वर्ग- न र Yoo 


D:\Continuations 2018-10WH Nanded 2018-19 


२ स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, नांदेड जि. नाड 


तात्पुरती पदे/पदनाम ज्या 
शासन निर्णयाने निर्माण केली 
त्याचा शा.नि.कर.दिनांक 


ज्या तारखे पासुन 
आदेशान्वये शेवटी पदे । पदे पुढे चालू 
पुढे चालू ठेवली त्याचा | ठेवावयाची आहेत 
तो दिनांक 


पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
आवश्यकता व स्पष्टीकरणे 


९ ३० ०-३४८ ० ०-४ 
३०० 
९ ३० ०-३४८ ० ०-४ 
२०० 
९ ३० ०-३४८ ० ०-४ 
३०० 
९ ३० ०- ३४८ ० ०-४ 
आहार तज्ञ 
३०० 
2 ९ ३० ०-३४८ ० ०>४ 
२०० 
क्ष-किरण तंत्रज्ञ 


A 
ba | a ps oe al 


मुख्य लेखाशिर्ष/गौण fart 
२२१० वै.सेवा साआ मागणी कृ 


९ ३० ०-३४८ ० ०-४ 
२०० 


१०० खाटाच्या स्त्री 
रुग्णालयाकरिता शासनाने शा. 


शं 


aan fam fam. 


Bb big ०१ नागरी आरोग्य सेवा विषय Sia 
नां२०११/प्रक्र११ श ९ ३००-३े४८ ० ०-४ wr fre. चिकित्सा संकेतांक कृ. ११०/०६ Wee? 
neice! प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ R 
क क | femme 00 0 ee. eres योजनेतर्गत योजना | ete eee 
दि.०५.०१.१२ : ९३००-३४८००-४) ४४/आरोग्य-४ दिनांक २२१००२२६ राज्य दि.०५.०१.१२ अन्वये निर्माण 
ई.सी .जी .तंत्रज्ञ शि &०-.०१-१- योजनांतर्गत योजना कीन 


केलेली अधिकारी/कर्मचारी 
यांची ९४ पदे पुढे चालु ठेवणे 
आवश्यक आहे. 


(०६)(०१) मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर शासकीय 
रुग्णालय व दवाखाने 


भांडार तथा वस्त्रपाल 


५२००-२०२००-२ 
coo 
KROOROROO-R 
००० 
५ २००-२०२००-१ 
Roo 
CCC ०-५७४८ O-— 
१३०० 
CCC ०-५ ४४ ०> 
१३०० 
CCS ०-५७७४४०- १६ 
eo 


O.\Continuations 2018-19WH Nanded 2018-19 


ज्या तारखे पासुन 
आदेशान्वये शेवटी पदे | पदे पुढे चालू 


तात्पुरती पदे/पदनाम ज्या 
शासन निर्णयाने निर्माण केली 
त्याचा शा.नि.क़ृ.दिनांक 


पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
आवश्यकता व स्पष्टीकरणे 


वर्णोपचारक शां वा: 
८०० 
CCC ०-५७'४ o- 
प्रयोगशाळा परिचर ३१ it 

१३०० 

५ २००-२०२००- 

शस्त्रक्रिया गृह परिचर ७ , 
oo 


मुख्य लेखाशिर्ष/गौण fart 
२२१० वै.सेवा aan मागणी कृ 


१०० खाटाच्या स्त्री 
रुग्णालयाकरिता शासनाने 


०१ नागरी आरोग्य सेवा विषय or a 
सा.आ fam fre. PO 0000000000... चिकित्सा संकेतांक कृ. ११०/०६ क सकम विमला व, 
स्त्रीरुनां२०११/प्रक्र ११३/ १1०04१6 पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना 


आ-४ मंत्रालय मुंबई ३२ 
५७६ ६२ प्रशासकीय अधिकारी 


आरोग्य-४ मंत्रालय मुंबई ३२ 


२२१००२२६ राज्य 
दि.०५.०१.१२ अन्वये निर्माण 


योजनांतर्गत योजना 


९३००- ३४८० ०-४ shld 4 Dap sia B april 
कार्यालयीन अधिक्षक वर्ग-३ अध्यापनेत्तर शासकीय जु 
३०० आवश्यक आहे. 


रुग्णालय व दवाखाने 


au 


au aw 4 A A A A 
« aw A A “ ७ श्र सी 


८५८२००-२०२००-२ 
वरिष्ठ लिपिक bad 
Yoo 
५२००-२०२००-१ 
९०० 
५२००-२०२००-१ 
२९२०० 


